RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 

SHAILEE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ 
कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक १ ९ ] 

शुक्रवार , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये १०.०० 

असाधारण क्रमांक ५० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

जिल्हाधिकारी , रायगड अलिबाग यांजकडून 
परिशिष्ट - २ 

क्रमांक नपाप्र -४ / खोपोली नगरपरिषद / अंतिम प्रभाग रचना / २०२१-२२ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील 
आदेश क्र . रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . ०२ / का .६ , दि . २२/०२/२०२२ व सम क्रमांकाचे दि . ०६/०५/२०२२ रोजीचे 
आदेशांन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) 
खाली रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे खोपोली नगरपरिषद जितक्या प्रभागांमध्ये 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती , प्रभागनिहाय एकूण अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची २०११ च्या 
जनगणनेनुसार लोकसंख्या , क्षेत्र , सिमांकन व नकाशा दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र / कार्या -४ / न.प.सा.नि. / प्रा.प्र.र. / २०२२ , दि . ०७/०३/२०२२ व 
क्र.नपाप्र - कार्या -४ / न.प.सा.नि. / सुधा.प्रा.प्र.र. / २०२२ , दि . ० ९ / ०५ / २०२२ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतूकामध्ये 
निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . त्यास अनुसरुन 
खोपोली नगरपरिषदेच्या प्रारुप प्रभाग रचनेबाबत ४१ हरकत प्राप्त झाली असून सदर हरकतीबाबत दि . १८/०५/२०२२ रोजी सुनावणी 
घेण्यात आली आहे व सुनावणी अंती जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सदर सर्व ४१ हरकत अमान्य केल्या आहेत . व त्याबाबतचा अहवाल 
या कार्यालयाकडील पत्र क्र . नपाप्र / कार्या -४ / न.प.सुधा . प्रा.प्र.का / हरकती- सुचना अभिप्राय / खोपोली / २०२२ , दि . २६/०५/२०२२ अन्वये 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांना सादर करणेत आला आहे . 

त्यानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी पत्र क्र . रानिआ / नप - २०२२ प्र.क्र .०२ / का -६ , दि . ०७ जून २०२२ अन्वये 
खोपोली नगरपरिषदेच्या अंतिम प्रभाग रचनेस व त्यासोबतच्या नकाशास मान्यता दिलेली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी रायगड उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 

( १ ) 

भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -५०-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .४० ) च्या कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , 
कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी केलेल्या क्र . नपा -८ / प्र.क्र . / २०५ , दि . २५/०२/२०२२ च्या आदेशान्वये खोपोली नगरपरिषदेच्या बाबतीत 
खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरुन ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१ 

निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

३१ 

२ 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०३ 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

०१ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०० 

३ 

महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या , सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 

१६ 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ ) अनुसूचित जाती 

०२ 

( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

५ 

महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद 
केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 

१४ 

त्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप - २०२२ / प्र.क्र . ०२ / का .६ , दि . २२/०२/२०२२ व सम 
क्रमांकाचे दि . ०६/०५/२०२२ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , पोट - कलम 
( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी रायगड याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र 
जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती , प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित 
जमातीची २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या व सिमांकन निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


x 


:: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - ७११४१ , अनुसूचित जातीची लोकसंख्या - ६७२१ , 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या- ३०६५ 

प्रभाग क्रमांक 

प्रभागाच्या सीमा 

प्रभागाचे प्रभागाची व्याप्ती ( प्रभागातील थोडक्यात महत्वाची 
नांव ठिकाणे / परिसर / नगरे इ . नमूद करावीत ) 

आरक्षणची 
स्थिती किती 

असल्यास 

जागा कोणत्या 

प्रवर्गासाठी 

जसे 

अनु.जाती / 
अनु . जमाती 
व स्त्रियांसाठी 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

लव्हेज संपुर्ण गाव , मस्को अधिकारी व लेबर कॉलनी , 

उत्तर - नगरपरिषद हद्द 

पुर्व - प्रभाग क्र . २ ची हद्द 

पोस्ट ऑफीस , सुभाष नगर , संपुर्ण लेबर कॉर्टर्स , रेल्वे 
हद्दीपासुन उत्तरेकडे नगरपरिषदेची हद्द पुर्वे कडुन 
दक्षिणेकडे वासरंग चौकाकडुन वासरंग शाळा , माँश 
सलून , अंबीका हॉटेल , शिवसेना शाखा ते गावठाण 
रस्त्याच्या डाव्या बाजुचा मस्को कंपनी पर्यंतचा संपुर्ण | पश्चिम रेल्वे मार्ग 

दक्षिण - प्रभाग क्र . २ ची हद्द 
२ 

व रेल्वे मार्ग 

परिसर 

वासरंग चौक शाळा ते गावठाण पर्यंतच्या रस्त्याची | उत्तर - प्रभाग क्र . १ तसेच 
उजवी बाजु पासुन तांबडी वसाहत , रहाटवडे , नगरपरिषदेची हद्द 
साईबाबानगर , व्हिलॅब्रेटर कंपनी , झेनिथ कंपनी परिसर 

पुर्व - प्रभाग क्र . ३ ची हद्द , 

पाताळ गंगा नदी 

दक्षिण - सुप्रीम हिट ट्रिटर्स 
कंपनी समोरील रस्ता व नदी 

प्रभाग क्र . ३ ची हद्द 

पश्चिम रेल्वे मार्ग 

उत्तर 

प्रभाग क्र . २ ची हद्द 

पूर्व 

नगरपरिषद हद्द 

झेनिथ ठाकूरवाडी गावठाण , संपूर्ण दत्त मंदिर , 
कातकरवाडी , संतोषी माता मंदिर , परशुराम पुरिया , 
आय.एस.आय. बार कंपनी परिसर , संपूर्ण सिद्धार्थ 
नगर , संपूर्ण मोहनवाडी , संपूर्ण प्रकाश नगर , विहारी , 
विहारी गावठाण , विहारी बौद्धवाडा . 

दक्षिण - प्रभाग क्र . ४ ची हद्द 

पश्चिम - पाताळ गंगा नदी 


( १ ) 

प्रभाग क्र . - १ 

लोकसंख्या 
एकुण - ४ ९ ६६ 

अ.जा. ४६७ 

अ.ज. - १७६ 

प्रभाग क्र . - २ 

लोकसंख्या 

- 

एकुण ४८६४ 

अ.जा. - ७८८ 

अ.ज. - ९ ७ 

प्रभाग क्र . - ३ 
लोकसंख्या 
एकुण - ४ ९ ७७ 

अ.जा. - 

१३६२ 

अ.ज. - ३ ९ ६ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

प्रभाग क्र . - ४ 

- 

लोकसंख्या 

आष्टेकर बंगला , कॅम्पोलियन , बहिरी मंदिर परिसर , 
लक्ष्मी नगर , गगनगिरी नगर , अरिहंत सोसायटी , शक्ती 
सोसायटी , गगनगिरी आश्रम , वरची खोपोली , शंकर 
मंदिर तळाव परिसर , 

उत्तर प्रभाग क्र . ३ ची हद्द 
पूर्व नगरपरिषद हद्द , 
मंकीहिल ते दस्तुरी भाग 

एकुण ४४४६ 

अ.जा. - २०४ 

दक्षिण - प्रभाग क्र .१३ व 

झेनिथ कॉर्नर , बाजारपेठ रेल्वे स्टेशन 
टॉवर पर्यंत 

बाजु अरिहंत 

५ ची हद्द 

अ.ज. - ६५ 

पश्चिम प्रभाग क्र . ६ ची 
- 

हद्द 

प्रभाग क्र . -५ 
लोकसंख्या 
एकुण ४७० ९ 

उत्तर - बाजारपेठ रस्ता व 
वरची खोपोली रस्ता 
पूर्व - प्रभाग क्र . १३ ची हद्द 

वरची खोपोली टाटा गेट पासून विठ्ठल मंदिर पर्यंत , 
जुनी पोलीस लाईनपासून बाजारपेठेतील रस्त्याची 
डावी बाजू , पाटणकरवाडा , जनता विद्यालय , भानवज 
बौद्धवाडा , नगरपरिषद मार्केट , नगरपरिषद स्टाफ 
कॉर्टर , सोमजाई वाडी , शिवसेना कार्यालय पर्यंत आर . 
डी . नगर , नगरपरिषद दवाखाना परिसर , चंद्रविलास 
लॉज गल्ली . 

अ.जा. - 

दक्षिण - मुंबई पुणे महामार्ग 

१००७ 

पश्चिम - प्रभाग क्र . ६ ची 

अ.ज. - १०६ 

हद्द 

प्रभाग क्र . - ६ 

सिटी बस फायर स्टेशन इमारत , पेपको , इंदीरा नगर ते उत्तर - पाताळगंगा नदी 

अरिहंत टॉवर पर्यंतचा भाग , एफ फकरुद्दीन नाकोडा 

पूर्व - प्रभाग क्र . ४ ची हद्द 

लोकसंख्या 
एकुण - ४६५६ 

ज्वेलर्स , दत्त हेअर कटींग सलुन ते अंबिका ज्वेलर्स , 
चंद्रविलास लॉज , शहा रोडवेज , अल्टा चाळ गोल्ड 
सिनेमा ते बायपास रोडची हद्द , 

दक्षिण - प्रभाग क्र . ५ ची हद्द 
पश्चिम - प्रभाग क्र .११ ची 

अ.जा. २७३ 

- 

हद्द 

उत्तर - प्रभाग क्र . ८ ची हद्द 
पुर्व - रेल्वे लाईन 

दक्षिण मुंबई पुणे महामार्ग 
- 
पश्चिम - मुंबई पुणे महामार्ग 

हायको पुलापासुन राष्ट्रीय महामार्गाने शिळ कब्रस्थान 
पर्यंतचा उजवी कडील भाग , अभाणी रस्ता , शिळफाटा 
पोस्ट ऑफिस परिसर , इंडस्ट्रीयल इस्टेट , अल्टा 
कंपनी , मुळगांव समता नगर , आय . ओ . सी . कंपनी , 
आय . ओ.सी. कॉलनी , शेतकी फार्म , आनंद नगर , 
उत्तम गॅल्व्हा कॉलनी , शिवाजी महाराज पूतळा चौक , 
शंकर मंदिर रस्त्यापासून ते शिळफाटा मार्केट रोड 
पर्यंतचा परिसर , पेण रस्त्याच्या डाव्या बाजुचे मिठाई 
दुकान पासून मागची बाजु भाजी मार्केट इमारत व पाठी 
मागील अरिहंत परिसर ते शंकर मंदिराकडे येवून देशी 
दारुचे दुकानापर्यंत सर्व परिसर 

हाळ क्षेत्र विकास योजना एम . टी . डी . सी . म्हाडा , 
हाळ मिल्लत नगर , हाळ शेडवली , चिंचवली , उदय 
विहार , श्रीरामनगर , 

उत्तर - नगरपरिषद हद्द 
पुर्व - रेल्वे लाईन 

दक्षिण - प्रभाग क्र . ७ ची 
हद्द , नदी 

पश्चिम - नगरपरिषद हद्द 


अ.ज. - ९ ६ 

प्रभाग क्र . - ७ 
लोकसंख्या 
एकुण - ४२२१ 
अ.जा. १५ ९ 

- 

अ.ज. - २८ 

प्रभाग क्र . - ८ 

लोकसंख्या 

- 

एकुण ५२६० 

अ.जा. - ३५० 

अ.ज. २८२ 


T 


│ 


| 


I 


| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

५ 

प्रभाग क्र . - ९ 

लोकसंख्या 
एकुण ६६६६ 

आजोशी गाव , विठोबा मंदीर , देवस्थान व आरोग्य | उत्तर - नदी , 
सुंदरी बंगलापर्यंतचा परिसर , रमाधाम ॠषीवन रिसॉट , पुर्व - मुंबई पुणे बायपास 
इंदिरा गांधी चौकापर्यंत पुढे , बायपास रस्त्याचे बाजुने रस्ता हु प्रभाग क्र . ११ ची हद्द 
पटेल नगर , मुळगाव ठाकुरवाडी , मिळ ठाकुरवाडी , 
काटरंग धनगरवाडा , मिळ गाव , मिळ कातकरवाडी . 
शिळ वैकुंठधाम , ताकई , गणेश नगर , ताकई बौध्द 
वाडा ते पेण खोपोली रस्ता . यशवंतनगर येथील 
पाण्याची टाकी परिसर , 

अ.जा. - ४३१ 
अ.ज.- ९ ६८ 

दक्षिण - नगरपरिषद हद्द 
पश्चिम - नगरपरषिद हद्द 

इंदिरा गांधी चौकाची पुर्वेकडील बाजूने रेहिमान यांच्या 
बेकरीपर्यंत , रायगड बाजार , समर्थ नगर , रविंद्र परदेशी 

उत्तर - मुंबई पुणे महामार्ग 
पुर्व - प्रभाग क्र . ११ ची हद्द , 

प्रभाग क्र . - १० 
लोकसंख्या 
एकुण - ४२६७ 
अ.जा. २२१ 
अ.ज. - १४२ 

दक्षिण - पुणे मुंबई महामार्ग 
पश्चिम - पुणे मुंबई महामार्ग 

यांचे घर ते राजन फक्के यांचे घर , राजमंदिर बंगला , 
समर्थ नगर गल्लीने पांडुरंग चव्हाण यांचे घरापर्यंत , 
जैन मंदिर रोडची उजवी बाजु , राजन साखरे यांची 
इमारत , शंकर मंदिर स्त्याची उजव्या बाजुने पुढे 
लखाणी कॉम्प्लेक्स , मुबई- पुणे बायपास रस्ता , 
एम.एस.ई.बी. ऑफीस यशवंत नगर ते इंदिरा गांधी 
चौक पर्यंतचा परिसर 

प्रभाग क्र . - ११ 

लोकसंख्या 
एकुण - ४१८ ९ 

एमएसईबी कॉलनी , लखानीज ऑरचीड वुडस् , 
शासकीय रेस्ट हाऊस पासुन ' हायको कॉर्नर नाल्यापर्यंत 
संपुर्ण परिसर , कृष्णा नगर , भाऊ कुंभार चाळ , 
विणानगर पुलापर्यंत , सागर इमारत , विद्या इमारत , 
गिरी इमारत , आयओसी इमारत परिसर 

उत्तर - मुंबई पुणे महामार्ग 
पूर्व - प्रभाग क्र ६ ची हद्द , 
जुना मुंबई पुणे 

अ.जा. - ६५६ 

दक्षिण – प्रभाग क्र . १२.१५ 
ची हद्द 

अ.ज. - १११ 

पश्चिम - पुणे मुंबई महामार्ग 

प्रभाग क्र . - १२ 

लोकसंख्या 
एकुण - ४६४४ 
अ.जा. १३५ 

मुंबई पुणे रस्ता शास्त्रीनगर कॉर्नर पासुन ( महिंद्रा 
फायनान्स इमारत ) पासुन भानवज डी . पी . रोड पर्यंत , 
शास्त्रीनगर , क्रांतीनगर , र.वा. दिघे वाचनालय , 
टेंभेस्वामी मठ , श्री . स्वामी समर्थ नगर परिसर . काटरंग 
चर्च ते साफल्य इमारत , केजरीवाल बंगला ते शिवतेज 
इमारत परिसर 

उत्तर - प्रभाग क्र . ११ ची 
हद्द , जुना मुंबई पुणे रस्ता 
पुर्व – भानवज डी . पी . रोड , 

मोगलवाडी रोड 

- 

अ.ज. - ७ ९ 

दक्षिण – प्रभाग क्र . १४,१५ 
ची हद्द , 

पश्चिम – प्रभाग क्र . १५ ची 

हद्द . 

प्रभाग क्र . -१३ 

टाटा पॉवर कंपनी , टाटा कॅम्प , दस्तुरी , मंकी हिल | उत्तर प्रभाग क्र . ४ व ५ 
के.एम.सी. कॉलेज , पाण्याची टाकी , काजुवाडी 

ची हद्द 

लोकसंख्या 

वर्धमान नगर , सहकारनगर , भानवज गाव , 

, 

एकुण - ४३७० 

पूर्व - नगरपरिषद हद्द 

अ.जा. - ३१५ 

दक्षिण - प्रभाग क्र . १४ ची 

अ.ज. - २६ ९ 

पश्चिम - मोगलवाडी रोड 

भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -५०-२ 


T 


│ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

प्रभाग क्र . - १४ 

उत्तर 

- 

प्रभाग क्र . १३ ची 
हद्द , पुर्व - भाग क्र . १३ ची 

लोकसंख्या 
एकुण ४६५३ 

मोगलवाडी गांव , चितळकर यांचे घरापासून समर्थनगर 
पर्यंतचा परिसर , भानवज रोड चर्च ते रामजी निवास , 
सितानगर , भानवज बालवाडी , कारमेल स्कुल 
परिसर , एच . पी . परिसर 

हद्द , 

दक्षिण – नगरपरिषद हद्द 

अ.जा. ११ ९ 

पश्चिम – प्रभाग क्र . १५ ची 

अ.ज. १४३ 

प्रभाग क्र . - १५ 

उत्तर - प्रभाग क्र . ११ ची 
हद्द , 

लोकसंख्या 
एकुण ४२५३ 

विणानगर , हायको भिंतीपासून काटरंग गांव , काटरंग 
ठाकूरवाडी , चिन्मय मिशन परिसर , मानाजी नगर , 
वैभव नगरी परिसर , मंडलीक यांचे दुकान ते 
मोगलवाडी डी . पी . रोड विठ्ठल मंदिर नाल्यापर्यंत 
संपुर्ण परिसर 

पुर्व - प्रभाग क्र . १२,१४ ची 

हद्द , 

अ.जा. २३४ 

- 

दक्षिण – नगरपरिषद हद्द 

अ.ज. - १०७ 

पश्चिम - मुंबई पुणे बायपास 
रस्ता व नगरपरिषद हद्द 


रायगड , 

दिनांक : ९ जून २०२२ 


T 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 

जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

७ 

BY THE COLLECTOR OF RAIGAD DISTRICT 

No./NAPAPR/KARYA-4/Khopoli Nagarparishad / Final Ward Formation / 2021-22 

Schedule - 2 

In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC / NP - 2022 / CR - 2 / W - 6 , dated 22/02/2022 
and order of same number dated 06/05/2022 of the State Election Commissioner , Maharashtra , for 
fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards into which the said Nagarparishad 
area of the Nagarparishad Khopoli is to be divided as the case may be , as shown in the schedule to the 
draft order , bearing No. Napapr / karya - 4 / n.p.s.n. / pr.pr.r. / 2022 , dated 07/03/2022 and Napapr / karya 
4 / n.p.s.n. / su.pr.pr.r. / 2022 , dated 09/05/2022 was published as required by the provison to sub - section 
( I ) of section 10 of the Mahatashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Township 
Act , 1965 , for information of the residents of the Khopoli Nagarparishad . Accordigly 41 objections 
has been received regarding the draft ward structure of Khopoli Nagarparishad . Hearing was held 
on the objection and after process of hearing all 41 objections are rejected by the Collector Raigad . 
And report in this regard from letter no . Napapra / Karya - 4 / N.P.Sudha . P.P.K.A./harkati-suchana 
abhipray / 2022 , Date- 26/05/2022 , it has been submitted to State Election Commission , Maharashtra . 

Accordingly Regional State Election Commission , Maharashtra , vide his letter No. No. SEC / 
NP - 2022 / CR - 2 / W - 6 , dated 07 june 2022 has approved theFinal Word Formation and along with map . 
In Hence , I , Dr. Mahendra Kalyankar , Collector Raigad in exercise of the powers conferred on me 
by sub - section ( I ) of section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 

ORDER 

Whereas , the Regional Director of Municipal Administration & Divisional Commissioner , Konkan 
Division , Navi Mumbai , by his order No . np - 8 / pr.kr. / 205 dated 25/02/2022 issued under sub - section 
( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) has fixed for the Khopoli Nagarparishad , the number of councillors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
General Catagory and Women ( including the number of seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the General catagory ) , as shown below : 

1 

The number of Councillors to be elected 

31 

2 

The number of seats to be reserved 

( a ) for the scheduled Castes 

03 

( b ) for the scheduled Tribes 

01 

( c ) for the Backward Class of Citizens 

00 

3 

16 

The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of 
seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens . ) 

4 

Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown 
in item at sreial number 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) respectively , are as under : 

( a ) for the scheduled Castes 

02 

( b ) for the scheduled Tribes 

00 

( c ) for the Backward Class of Citizens 

00 

5 

14 

Number of seats reserved for women as General Catagory ( number of seats at serial 
number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 

भाग एक - अ ( को . वि.पु ) - ५० - २ अ 


LO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

Now therefore , in excercise of the powers conferred on me by Order No. No. SEC / NP - 2022 / 
CR - 2 / W - 6 , dated 22/02/2022 and order of same number dated 06/05/2022 of the State Election 
Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( I ) of section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats & Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) , I , Dr. Mahendra 
Kalyankar , Collector Raigad , hereby fix the number and extent of wards into which the said . 
Nagarparishad area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the General catagory and Women ( including women belonging to 
the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the General catagory ) as the case may be , as shown 
in the Schedule to this Order . 

This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 

Schedule 

Total population as per 2011 census- 71141 , Scheduled Caste Population -6721 , 
Scheduled Tribes Population - 3065 

Ward No 

Reservation 

Name of 
the Ward 
( If any ) 

Total Polpulation of Ward , 
Population of Schedule Caste , 
Population of Schedule tribe 

Description of Ward & 
its boundries 

Catageory , 
SC , ST , 
Women 
in SC , ST , 
Category 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

Ward No. 1 

North : Municipal 
Boundry 

Populaion 
Total - 4966 
S.C. - 467 
S.T. - 176 

East : Prabhag No 2 
boundry 

Total Lowjee Village , Musco 
Officers & Labour Colony , 
Post office , Subhash Nagar , All 
Labour Qtrs All Labour 
Qtrs , Railway boundary from 
North , from East Wasrang 
School , Maa Shakti Saloon , 
Ambika Hotel , Shivsena of 
South Municipal boundry , 
Wasrang Chouk to Shakha to 
Gaothan left hand raod side 
total area of musco company 
premises . 

South : Prabhag No 
2 Boundry & Central 
railway Khopoli - CST 
Railway Line 

West Central 

railway Khopoli - CST 
Railway Line 

Ward No. 2 

North Prabhag No 1 
Boundray & Municipal 
Boundry 

Populaion 

Warsrang Chouk School 
till gaothan right hand 
road side to Tambadi 
vasahat , rahatawade , Saibaba 
Nagar , Villabrator company , 
Zenith Company Premisses 

Total - 4864 

East : Prabhag No 3 
boundry & Patalganga 

S.C. - 788 

River 

S.T. - 97 

South Road Infront of 
Supreme Hit Treaters 
Co and 

Patalganga River & 

boundry of Prbhag no 
3 boundry 

West Central 

railway Khopoli - CST 

Railway Line 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

९ 

Ward No. 3 

North Prabhag No. 2 
Boundray . 

Populaion 

Total 4977 

East : Municipal 
Boundry . 

S.C. - 1362 

Zenith Thakur Wadi Gaothan , 
Total Datta Mandir , Katkar 
Wadi , Santoshi Mata Mandir , 
Parsaram Puria , ISI Bars Co. 
Premises , Total Siddharth 
Nagar Premises , Total 
Mohanwadi , Total Prakash 
Nagar , Vihari , Vihari Gaothan , 
Vihari Boudhawada . 

South : Prbhag No 4 
boundry . 

S.T. - 396 

West Patalganga 
River . 

Ward No. 4 

North : Prabhag No. 3 

Populaion 
Total 4446 

Ashtekar Bungla , Campolian , 
Bahiri Temple area , Laxmi | Boundray . 
Nagar , Gagangiri Nagar , 
Arihant Society , Shakti Society 
Gagangiri Ashram , Shankar 
Mandir Talav Area , Zenith 
Corner , Bazarpeth Railway 
Station Side to Arihant Tower . 

East : Municipal 
Boundry , Monkey Hill 

S.C. - 204 

& Dasturi Part . 

S.T. - 65 

South : Prabhag 13 & 
5 Boundary . 

West Prabhag 6 
Boundary . 

Ward No. 5 
Populaion 
Total 4709 

North : Bazarpeth 
road & Varchikhopoli 
road . 

East : Boundry of 

S.C. - 1007 

Tata Gate to Vitthal Temple , 
Old Police Line to Bazarpeth 
Road Left Part , Patankar 
Wada , Janata Vidyalaya 
Bhanvaj Boudhawada , 
Municipal Market , Municipal 
Staff Qtrs , Somjai Vadi , Till 
Shivsena Office , R.D.Nagar , 
Municipal Hospital premises , 
Chandravilas Lodge Galli . 

Ward No 13 . 

S.T. 106 

- 

South : Mumbai Pune 
Highway . 

West : Boundry of 

Ward No 6 . 

Ward No. 6 
Populaion 

North : Patalganga 
river . 

Total 4656 

- 

East Boundry of 
Ward No 4 . 

S.C. - 273 

City Bus Fire Station Building , 
PEPCO , Premises from Indira 
Nagar to Arihant Tower , H. 
Faquddin Nakoda Jewelars , 
Dutta hair cutting saloon to 
Ambika Jwelers , chandravilas 
Lodge , Shah roadways , Alta 
Chawal , Gold cinema to Bye 
pass Road Boundry . 

S.T. - 96 

South : Boundry of 
Ward No 5 . 

West : Boundry of 
Ward No 11 . 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

Ward No. 7 

Populaion 

HICO Bridge via National North Boundry of 
highway Right hand side Ward No. 8 . 
Premises till Shil Kabrastan , 
Abhani Road , Shilphata Post 
officer Premises , Industrial 
Estate , Alta Company , Mulgaon 

Total 4221 

East Central railway 
Khopoli - CST Railway 
Line . 

S.C. - 159 
S.T. -28 

Highway . 

Samata Nagar , IOC Company , | South : Mumbai - 
IOC Colony , Shetaki Farm , | Pune Highway . 
Anandnagar Uttam galva Staff West : Mumbai - Pune 
Quarters Shivaji Maharaj 
Putala Chouk , Shankar Mandir 
Road to Shilphata Market Road 
Premises , Left Hand Premises of 
Pen Road behind Mithai Shop , 
Bhaji Market Building and 
Arihant Premises to Shankar 
Mandir till Deshi Daru Shop All 
Premises . 

Ward No. 8 
Populaion 
Total - 5260 

Hal Kshetra Vikas Yojana , Hal , North Boundry of 
MTDC Millat Nagar , Hal Gaon | Municipal Limit . 
Mandlekar House right side 
Aria , Shedawali , Chinchawali , 
Uday Vihar , Shriramnagar . 

S.C. - 350 

East Railway Track . 
South Boundry of 
Ward No. 7 & River . 

S.T. - 282 

West Boundry of 
Municipal Limit . 

Ajoshi Gaon , Vithoba Mandir 

North : Mumbai Pune 

Ward No. 9 
Populaion 

Total 6666 

to Aarogya Sundari Bunglow | Bye Pass Road . 
Premises . Ramadham , Rishivan 
Hotel , Indira Gandhi Chouk to 

- 

S.C. - 431 

East Mumbai 
Pune Bye Pass Road 
Boundry of Ward No. 

S.T. - 968 

11 . 

Bye Pass Road to Patel Nagar , 
Mulgaon thakurwadi , Mil 
thakurwadi , Katrang dhagar 
wadi , Milgaon , Mil Katkarwadi , 
Shil Vaikunthadham , Takai 
Ganesh Nagar , Takai 
Boudhawada to Pen Khopoli 
Road . Yashwantnagar Water 
tank premises . 

South : Boundry of 
Municipal Limit . 

West Boundry of 
Municipal Limit . 

Ward No. 10 

Indira Gandhi Chowk East 

North : Mumbai Pune 

Side to Reheman Bakery , | Highway . 

Populaion 

Raigad Bazar , Samarth 

East Boundry of 

Total - 4267 

Nagar , Ravindra Pardeshi 

Prabhag No 11 . 

house to Rajan Phakke House , 

S.C. - 221 

S.T. - 142 

Rajmandir Bunglow , Samarth | South : Pune - 
Nagar Gallit to Pandurang Mumbai Highway . 
Chavan House , Jain Mandir West : Pune - Mumbai 
Road Right Side , Rajan Sakhare 
Highway . 
Building , Shankar Mandir Road . 
Right Side to Lakhani Complex , 
Mumbai Pune Bye pass Road , 
MSEB off to Yashwant Nagar to 
Indira Gandhi Chouk Premises 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

११ 

Ward No. 11 

Highway . 

Populaion 

MSEB Colony , Lakhani's Orchid | North : Mumbai - Pune 
woods , Govt . Rest House to Hico 
Corner Nala Bhau Kumbhar 
East Mumbai - Pune 
chawal , Krushnanagar , 
Veennagar Bridge , Sagar Prabhag No 6 . 
Highway , Boundry of 
Building , Vidya Building , 

Total 4189 

S.C. - 656 

S.T. - 111 

Giri Building , IOC Building | South : Boundry of 
Prabhag 12,15 . 

Premises . 

West Pune - Mumbai 
Highway & Boundry of 
Prabhag No 9 . 

Ward No. 12 
Populaion 

Mumbai - Pune Raod Shastri | North : Boundry 
Nagar Corner ( Mahindra | of Prabhag 11 , Old 
Finance Building ) till Bhanvaj | Mumbai - Pune Road . 
D. P. Road , Shastri Nagar , Kranti East : Mogalwadi 
Nagar , R. V. Dighe Library , Raod , Bhanwaj D.P. 

Total 4644 

- 

S.C. - 135 

Road . 

S.T. - 79 

Tembhe Swami Math . Samarth 
Nagar Premises , Katrang 
Charch to Safaly Building , | South : Boundry of 
Kejariwal Bangla to Shivtej | Prabhag 14 & 15 . 
Building Premises . 

West : Boundry of 
Prabhag 15 . 

Ward No. 13 
Populaion 
Total 4370 

Tata Power company , Tata | North : Prabhag No. 4 
Camp , Dasturi , Monkey Hill , | & 5 Boundray . 

: 

K.M.C. Collage , Water Tank , 
Kajuwadi , Vardhman Nagar , 
Sahkar Nagar , Bhanvaj Gaon . 

East Municipal 
Boundry . 

S.C. - 315 

South Prabhag 14 
Boundary . 

S.T. - 269 

West : Mogalwadi 
Road . 

Ward No. 14 
Populaion 
Total 4653 

North Boundry of 
Prabhag 13 . 

Mogalwadi Gaon , Chitalkar 
house to Shri Samarth Nagar 
premises , Bhanvaj Road Charch 
to Ramaji Niwas premises 
Sitanagar , Bhanvaj Balwadi , 
Carmel School premises , H. P. 
premises 

East Boundry of 
Prabhag 13 . 

S.C. - 119 

South : Boundry of 
Municipal Limit . 

S.T. - 143 

West Boundry of 
Prabhag 15 . 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी , जून १० , २०२२ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४४ 

Ward No. 15 

Veena Nagar , Hico Wall to North : Boundry of 
Katrang , Katrang Thakurwadi , | Prabhag 11 . 

Populaion 

Total 4253 

East Boundry of 
Prabhag 12 & 14 . 

Chinmay Mishion Preimises , 
Manaji Nagar , Vaibhav Nagari 
premises , Mandalik's shop to 
Mogalwadi D.P. road Vitthal 
Mandir Nala premises . 

S.C. - 234 

South Boundry of 
Municipal Limit . 

S.T. - 107 

West Pune - Mumbai 
Highway , Boundry of 
Municipal Limit . 

Raigad , 

DR . MAHENDRA KALYANKAR , 
Collector , Raigad . 

Dated 9th June 2022 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


